सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन साजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .३२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ,८-१४ २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -२६ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ, चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


६ ९ ३ 

ते 


४० 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ३९ 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ६९ ४ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 
७१६ 


शासकीय अधिसूचना , 


१ 


विधि व न्याय विभाग 


सदर नियुक्तीस दिनांक २१ जुलै, २०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या 
स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ . 


दिनांक २० जुलै ,२०१९ 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती 
व मानधन ) नियम , १ ९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


अधिसूचना 


३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखुन ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजीव केळुसकर , 


क्र.डीजीपी-१४१५/ प्र.क्र .२६७/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ अन्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय , औरंगाबाद येथे 
अॅड . अविनाश सुर्यकांतराव देशपांडे यांची जिल्हा सरकारी वकील व 
शासकीय अभियोक्ता पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दि २० जुलै , 
२०१७ अन्वये पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली 
होती . 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १-३२ 


६ ९ ३ 


६ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही.जी.रघुवंशी , जिल्हा 
न्यायाधीश-४, व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री डॉ . ख्वाजा फारुक अहेमद , जिल्हा न्यायाधीश-५ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 


जालना , १५ / ०७/ २०१९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 


संकीर्ण अधिसूचना , 

नेमणुका पदोत्रती इत्यादी 

२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
परतूर यांचा दिनांक १५/०७/२०१९ व १८ /०७/ २०१९ या ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.प्रशा.५ ९ ४४/ २०१९ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती पुजा एन.कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , परतूर यांची 
दिनांक १५ /०७/ २०१९ व १८ / ०७/ २०१९ रोजीची ( ०४) दिवसाची अर्जित 
रजा, दिनांक १५ / ०७/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पासुन ते दिनांक 
१९/ ०७/ १९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , हया 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , परतूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पुजा एन.कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , परतूर म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस . जे . निंबाळकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 
१५/ ०७/ २०१९ 

टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना. 


४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.स.बा.को- हाळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक १६/ ०७/ २०१ ९ ते १ ९/ ०७/ २०१ ९ 
रोजीची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


जालना , 


श्रीपाद द . 


३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . व्ही.जी.रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश-४ अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १६/ ०७/ २०१ ९ ते १७/ ०७/ २०१९ पर्यन्तची 
एकुण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


क्र.प्रशा.५९ ७५/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.स.बा.को -हाळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांना दिनांक १६/ ०७/ २०१ ९ व १९ /०७/ २०१९ पर्यंतची 
( ०४) दिवसाची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.स.बा.को -हाळे ,हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ 
अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.स.बा.को -हाळे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, म्हणुन जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 


आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे तातडीचे 
कामकाज श्री.एस.व्हि पोतदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी स्वतःच्या कामासह सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


क्र.प्रशा.५ ९ ४३/ २०१९ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.व्ही.जी.रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -४ अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना 
यांना दिनांक १६/०७/ २०१९ ते १७/०७/२०१९ पर्यन्तची एकुण (०२ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , दिनांक १५/ ०७/ १९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पासुन ते दिनांक १८ /०७/१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पर्यन्त मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही.जी.रघुवंशी, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश-४ , 
व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम 
करतील . 


जालना, १५ / ०७/ २०१ ९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 


. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४, २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ 


६ ९ ५ 


५ 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.स.बा.को-हाळे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , म्हणुन जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.स.बा.को- हाळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०४ /०७/ २०१९ ते ०६ / ०७/ २०१९ 
रोजीची ( ०३) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


आदेश . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे तातडीचे 
कामकाज दिनांक ११/ ०७/ २०१ ९ रोजी श्री.एस.व्हि पोतदार , तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना व दिनांक १२ /०७/ 
२०१९ रोजी त्यांचे न्यायालयाचे तसेच त्यांचे ठेवण्यांत आलेला तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांचेन्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री.एन.आर.प्रधाने, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी स्वतःच्या कामासह सांभाळावे. 


कार्यालयीन आदेश 


. 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


क्र.प्रशा.५ ९ ७३/ २०१ ९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जालना हे 
श्री.स.बा.को -हाळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांना दिनांक ०४/ ०७/ २०१९ व ०६ /०७/ २०१ ९ पर्यंतची 
( ०३ ) दिवसाची परावर्तीत रजा , मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.स.बा.को- हाळे, हे सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
२ अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


जालना , १५/ ०७/ २०१ ९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.स.बा.को-हाळे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , म्हणुन 

जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 


७ 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे तातडीचे 
कामकाज श्री.एस.व्हि पोतदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी स्वतःच्या कामासह सांभाळावे. 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना , १५/ ०७/ २०१९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . एस.व्हि पोतदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १८ /०७/ २०१ ९ ते २० /०७/ २०१ ९ 
रोजीची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.प्रशा.६००६ / २०१९ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एस.व्हि पोतदार, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १८ / ०७/ २०१९ ते २० /०७/ २०१९ रोजीची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस.व्हि पोतदार , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तदर्थ जिल्हा दिवाणी 
न्यायाधीश -१ , म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.व्हि पोतदार , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन 
जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचे 
तसेच त्यांचेकडे ठेवण्यांत आलेले तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचे न्यायालयाचेदिनांक १८/ ०७/ १९ व १९ / ०७ / 
१९ रोजीचे तातडीचे कामकाज श्री व्ही.जी.रघुवंशी, जिल्हा न्यायधीश-४ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना आणि त्यांचे न्यायालयाचे दिनांक 
२० /०७/ २०१ ९ रोजीचे तातडीचे कामकाज श्री.एस.बी.को.हाळे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.स.बा.को - हाळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ११/ ०७/ २०१९ ते १२/ ०७/ २०१९ 
रोजीची ( ०२) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.प्रशा.५९ ७४/ २०१ ९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.स.बा.को - हाळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांना दिनांक ११/ ०७/ २०१९ व १२/ ०७/ २०१ ९ पर्यंतची 
( ०२ ) दिवसाची परावर्तीत रजा , मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.स.बा.को - हाळे ,हे सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
२ अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


जालना, १८ /०७ / २०१ ९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 


६ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


, सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती पुजा एन . कोकाटे 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , परतूर यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 
सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 


आहे . 


जालना , २२/ ०७/ २०१९ 


दुर्वाचनिय , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.एस.टि.चिकणे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २२ /०७ / २०१९ ते २४/ ०७/ २०१ ९ रोजीची ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.प्रशा.६१५८ / २०१९ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्री.एस.टि.चिकणे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , यांना दिनांक 
२२/ ०७/ २०१ ९ ते २४/०७/२०१९ पर्यंतची एकुण ( ०३) दिवसाची अर्जित 
रजा , मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एस.टि.चिकणे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.टि.चिकणे ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर जालना म्हणुन जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील. 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तसेच त्यांचेकडे ठेवण्यांत आलेले ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर, 
जालना यांचे न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज श्रीमती एम.वाय.डोईफोडे 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना हे सांभाळतील . 


१० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
परतूर यांचा दिनांक १ ९ /०७/ २०१ ९ ते २० / ०७/ २०१९ या (०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.प्रशा.६१०२/ २०१९ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची 
दिनांक १९ / ०७/ २०१ ९ व २० / ०७/ २०१९ या ( ०२ ) दिवसाची वाढीव अर्जित 
रजा , तसेच दिनांक २१ /०७/ २०१९ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा, 
दिनांक १९/ ०७/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासुन ते दिनांक २२ / 
०७/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंन्त मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , हया 
सदरील वाढीव अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 


जालना, २२ /०७/ २०१९ 


दुर्वाचनिय , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


९ 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- १ ) श्रीमती सोनाली जे . निंबाळकर , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर यांचा दिनांक २९ / ०७/ २०१९ ते ०१/०८ / २०१९ रोजीची 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त वाढीवे अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पुजा एन . 
कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 

उपरोक्त अर्जीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस.जे. निंबाळकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, परतूर यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 
सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 
जालना , १९ /०७/ २०१९ 

टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


२) जिल्हा न्यायालय , जालनाचे परीपत्रक क्र . बी . -१६/ १/ २०१९ , दि 
१६ / ०७ / २०१९ . 


कार्यालयीन आदेश 


श्रीपाद द . 


११ 


क्र.प्रशा.६१६० / २०१९ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती सोनाली जे .निबाळकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांची दिनांक २९ / ०७/ २०१९ ते ०१/ ०८/ २०१९ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , तसेच दिनांक २७/ ०७/ २०१९ व २८ / ०७/ २०१ ९ रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा दिनांक २६/ ०७/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासुन दिनांक ०२/०८ /२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंन्त 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती सोनाली जे . निंबाळकर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा: ०१ श्री . अनिल सुब्रमण्यम , जिल्हा न्यायाधीश -१ अंबाजोगाई 
यांचे अर्जित रजेचे आवेदनपत्र जा . क्र . २६ ९ १ / २०१९ दिनांक २० / ७/ २०१९ 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक प्रशा/ ५६००/ २०१९:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड 
आदेश देत आहेत . की , श्री . अनिल सुब्रमण्यम , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अतिरिक्त न्यायाधीश, अंबाजोगाई , यांची दिनांक १६/ ०७/ २०१ ९ ते दिनांक 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ 


६ ९ ७ 


श्री.एस.टी.शिंदे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १८ / ०७/ २०१९ ते २१ / ०७/ २०१ ९ या 
कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार श्री . एस.एस.पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा तर दिवाणी 
न्यायालय, वरिष्ठ स्तर ,कंधार न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री.एल. बी.एम.एम.ए. सय्यद , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पाहावा . 


१९ /०७/ २०१९ या (०४ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा ( वैद्यकिय कारणास्तव ) 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्र .२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . अनिल 
सुब्रमण्यम , 

हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाजोगाई म्हणून त्यांच्या मुळपदी 
काम करीत राहिले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . अनिल सुब्रमण्यम , 
त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
अंबाजोगाई, म्हणून नियुक्ती केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . अनिल सुब्रमण्यम , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाचा संपूर्ण कामाचा कार्यभार श्रीमती 
एस.एस.सापटणेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ अंबाजोगाई यांच्याकडे ठेवण्यात 
आला होता. 

तसेच उपरोक्त कालावधीत श्रीमती एस.एस. सापटणेकर , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ अंबाजोगाई यांना अंबाजोगाई येथील कोषागार कार्यालयातुन 
जिल्हा न्यायाधीश -१ अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयातील कार्यालयीन कामकाजो 
संबंधीच्या रक्कम भरणे , काढणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येतात. 
बीड , २२ /०७/ २०१९ 

प्राची प्र . कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड. 


श्री.एन.एस.निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , कंधार 
आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मयांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर 
देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंजी लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपाचा अधिकार श्री.एल.बीएम.एम.ए. सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 
नांदेड , ०६ जुलै , २०१ ९ 

के.एन.गौतम , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


वाचा: 


१२ 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा: श्री.एन. एस.निसळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र क्र . ४१३/ २०१ ९ , दि . ०४/ ०७/ २०१ ९ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


कार्यालयीन आदेश 


. 


क्र.ब.- २ ( १ )/ ५३४५/ २०१९ : श्री.एन.एस.निसळ, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १५ / ०७/ २०१ ९ ते २० /०७/ २०१ ९ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण (०६) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक १४ /०७/ २०१९ व रजेच्या पुढे दिनांक २१ /०७/ २०१९ या 
एकूण दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक १३/ ०७/ २०१९ 
रोजीच्या लोकन्यायालय संपल्यानंतर ते दिनांक २२/ ०७/ २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 


१३ 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

१ श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर यांचे पत्र क्र . १०५८/ २०१९, दि . २७/ ०६/ २०१ ९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

२. श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांचे 
पत्र क्र . १०७९/ २०१९ , दि . ०१/ ०७/ २०१ ९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

३. श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांचे 
पत्र क्र . १११९/ २०१९ , दि . ०४/०७/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
वैदयकिय प्रमाणपत्र व रुजु अहवाल व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयील आदेश 
क्र . ब -२ ( १)/ ५३२३/ २०१९ :- श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २६.०६.२०१९ ते ०३.०७.२०१९ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०८ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी ( वेतन ) नियम १ ९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री.एस.जी. बरडे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
स्थायी आदेशान्वये श्री.पी.एस. बाराटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी पाहीला आहे . 
नांदेड , ०६ जुलै, २०१ ९ 

के . एन.गौतम , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


. 


, 


येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.एस.निसळ , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याचे पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एन.एस.निसळ दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कंधार हे जर नमूद कालावधीत रजेवरे गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग-२ 


श्री.एन.एस.निसळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या 


६ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ 


पुरवणी 


१४ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा: श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर,नायगांव ( बा ) यांचे पत्र क्र . ९९ १/ २०१९ , दि . ०६ /०७/ २०१ ९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


या दोन दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०७ /०७/ २०१ ९ 
रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक ०६/०७/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १०/ ०७ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह त्यांच्या अर्जित रजेच्या शिलकेस 
अधिन राहून मंजूर करण्यांत येते 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . दि . अ . अरगडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येत श्री.दि. 
अ. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब.- २ ( १ )/ ५३२४/ २०१९: श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायंगाव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०८ / ०७/ २०१९ ते 
१०/०७/ २०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०३) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०७ /०७/ २०१९ व रोजीचा दिवसांचा 
सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ०६ /०७/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दि . ११.०७.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह त्यांच्या अर्जित रजेच्या शिलकेस 
अधीन राहून मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहातील . 


०२ 
श्री . दि . अ .. अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज श्री.पी.बी. तौर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावे . 
नांदेड , ०६ जुलै, २०१ ९ 

के.एन.गौतम , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती 
आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) 
हया जर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


भाग-२ 


श्रीमती आर.बी.सोरेकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा ) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री . जी . 
आर. डोरनलपल्ले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा ) यांनी पहावा . 


. 


नांदेड , ०६ जुलै , २०१ ९ 


के.एन.गौतम , 


. 


१६ 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : श्री . एम . पी.शिंदे दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . ३१०४ / २०१ ९ / दिनांक ०६ /०७ / २०१ ९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब.- २ (१ )/ ५३२६/ २०१९:- श्री.एम.पी.शिंदे दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर ,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/ ०७/ २०१९ या ( ०१ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा दिनांक १२/ ०७/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . पी.शिंदे दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते . श्री . एम . पी.शिंदे दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर,नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

भाग-२ 
श्री . एम . पी.शिंदे दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर, नांदेड 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम 
श्री.एस.एस. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पहावे. 
नांदेड , ०६ जुलै , २०१९ 

के.एन.गौतम , 
प्र.जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड. 


प्र.जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


१५ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


. 


वाचा: श्री . दि . अ . अरगडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र क्र . १३३३/ २०१९ दिनांक ०५ /०७ / २०१९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


. 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब.- २ ( १ )/ ५३२५ / २०१९ :-श्री. दि . अ . अरगडे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०८ / ०७/ २०१ ९ ते ९ / ०७/ २०१ ९ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ 


६ ९९ 


१७ 


कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 


येते . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- १. श्री . ए.एस.सलगर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार 
यांचे पत्र क्र . ८३३ / २०१ ९/ व दिनांक ११/ ०६/ २०१९ ७०१/ २०१९ दि . ०८ / 
०७/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज , वैद्यकिय 
प्रमाणपत्र अर्ज व त्यावरील आदेश. 


२. जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . ४६४७/ २०१ ९ , 
दिनांक १२.०६.२०१९ 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब.- २ ( १ )/ ५५१६/ २०१९ :- श्री . ए.एस.सलगर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ , कंधार यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १७/ ०६/ २०१ ९ ते ०७/ ०६/ २०१९ रोजीपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( २१ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणास्तव मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए.एस.सलगर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ ,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते . श्री . ए.एस.सलगर , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . ए.एस.सलगर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ ,कंधार यांच्या 
न्यायालयाचा तसेच त्यांच्याकडे असलेल्या जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार 
( जोड न्यायाधीश -१, मुखेड यांच्या कार्यांभारासह ) यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक १३.०७.२०१ ९ रोजीच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीनंतर ते दिनांक 
१६.०७.२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतचा जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्री . एन . डी . खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांनी 
पहावा तर दिनांक १६.०७.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते 
श्री.ए.एस.सलगर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार हे कर्तव्यावर 

रुजू 
होईपर्यतचा कार्यभार श्री के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश -२ नांदेड 
यांनी पहावा. 
नांदेड , १२ जुलै , २०११ 

धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


येते . 


दि . अ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतरश्री . ए.एस.सलगर,तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते श्री . ए.एस.सलगर , तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


उपरोक्त कालावधीतील श्री . ए.एस.सलगर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ ,कंधार यांच्या न्यायालयाचा तसेच त्यांच्या कडे असलेल्या 
जिल्हा न्यायाधीश -१ ,कंधार ( जोड न्यायाधीश-१ , मुखेड यांच्या कार्यभारासह) 
यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीन कार्यभार संदर्भीय आदेश क्र . 
०२ नुसार जिल्हा न्यायाधीश -२ नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


१ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.ल.मु. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र क्र . १० ९ ६/ २०१९ , दि . १२.०७.२०१ ९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , ११ जुलै , २०११ 


दि . अ . धोळकिया , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


१८ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . ए.एस.सलगर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार यांचे 
पत्र जा . क्र . १०१५ /२०१९/ दिनांक ११/०६/ २०१९ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज, व त्यावरील आदेश . 


क्र . ब- ( १ ) / ५५५० / २०१९ : श्री.ल.मु.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १५/ ०७/ २०१९ ते १७/ ०७ / २०१९ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ल . मु . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ल.मु. सय्यद , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री.ल. मु . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कंधार 
यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यांत आलेल्या दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 

श्री . एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांनी पहावा . 
नांदेड , १२ जुलै , २०१९ 

एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब.- २ ( १)/ ५५३१/ २०१९ :- श्री . ए.एस.सलगर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१, कंधार यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १५ /०७/ २०१९ ते १८ /०७/ २०१ ९ रोजीपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०४) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४/ 
०७/ २०१९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक १३ /०७/ २०१९ रोजी 
राष्ट्रीय लोकअदालतीनंतर पासून ते दिनांक १९/ ०७/ २०१ ९ रोजीच्या 


७०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२० 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- एन.एस.मोमीन , तदर्थ, जिल्हा न्यायाधीश-२ नांदेड यांचे 
पत्र क्र . ५५३४/ २०१९ , दिनांक १२/ ०७ /२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


श्री . पी.बी.तौर, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीन कामकाज स्थायी आदेशा 
नुसार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहिले 
आहे. 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , २५ जून , २०१ ९ . 


एस.एस. खरात , 


जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


क्र . ब -२ ( १ ) / ५५५१ / २०१ ९ :- एन.एस.मोमीन , तदर्थ, जिल्हा 
न्यायाधीश-२ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १७ /०७ / २०१९ ते १९ /०७/ २०१९ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक 
१६/०७ / २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 

वेळेनंतर ते दिनांक २० /०७/ 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर एन.एस.मोमीन , तदर्थ, जिल्हा 
न्यायाधीश,-२ नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , एन.एस.मोमीन , 
तदर्थ, जिल्हा न्यायाधीश -२, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.जी.सी.फुलझळके , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचा दिनांक ०१/ ०७/ २०१९ रोजीचा विनंती अर्ज सोबत 
विहीत नमुन्यातील विनावेतनी अर्जित रजा मिळणे बाबतचा विहीत नमुन्यातील 
अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . 
३०१८ / २०१ ९ , दि . ०१/ ०७/ २०१९ . 


२ 


कार्यालयीन आदेश 


श्री . एन.एस.मोमीन , तदर्थ, जिल्हा न्यायाधीश -२ नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री . एन . डी . खोसे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पाहावा . 


नांदेड , १२ जुलै , २०१ ९ 


क्र . ब -२ ( १ ) / ५२२ ९ / २०१९ : श्री.जी.सी.फुलझळके , चौथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६३ अन्वये दिनांक १८ /०६/ २०१ ९ 
रोजीची मध्यान्हपुर्व अर्धा दिवसांची विनावेतनी अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येते . 


दि.अ.धोळकिया , 


जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जी.सी.फुलझळके , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


२१ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.जी.सी.फुलझळके , 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


वाचाः- श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र क्र . १२४५/ २०१९ दिनांक २४/ ०६ / २०१९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


असते . 


कार्यालयीन आदेश 


चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील कामकाज स्थायी आदेशानुसार पाचवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिले आहे . 


नांदेड , ३ जुलै ,२०१९ 


दिपक अ . 


क्र . ब -२ ( १ ) / ५०२४/ २०१९ : श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २१/ ०६ / २०१ ९ रोजीची 
एक दिवसांची अर्जित रजा मंजूर केली आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.बी.तौर, 


धोळकिया , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ ७०१ 


२३ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.गवई , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री . ए . आर . धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश-१ 
नांदेड यांचे पत्र क्र . ९ ०७४/ २०१९ दि . ०९/ ०७/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस.गवई , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर,नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


कार्यालयीन आदेश 


असत्या . 


२ 


दुसरे सह जिल्हा न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
व त्यांच्याकडे असलेल्या बाल न्यायालय मंडळाच्या कार्यभारासह उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार तीसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावा . 


क्र . ब-२ ( १ ) / ५४३१/ २०१ ९ :- श्री . ए . आर . धामेचा , अतिरिक्त सह 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ ते १८ / ०७/ २०१९ 
रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४) दिवसांची अर्जित रजा 
रजेच्या मागे , दिनांक १३/०७/ २०१९ व १४/ ०७/ २०१ ९ या दोन दिवसांचा 
सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक १२/०७/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९/ ०७ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . आर . धामेचा, अतिरिक्त सह 
जिल्हा न्यायाधीश,-१ नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर . 
धामेचा , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते. 


नांदेड , २७ जून , २०१९ . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


२५ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र . १२५३ / २०१९ दिनांक २५ / ०६ / २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
नांदेड यांनी पहावा . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , १० जुलै ,२०१ ९ 


दि . अ . 


धोळकिया , 


क्र.ब-२ ( १ ) / ५०६५ / २०१९ : श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २५/ ०६/ २०१९ व २६/ ०६ / २०१९ या दोन 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर केली आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील. 


प्रमुख, जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


२४ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती एस.एस.गवई , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक २५ / ०६/ २०१ ९ त्यावर दिवाणी न्यायाधीशे, 
वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . २९ ३२ / २०१९ दिनांक २६/०६ / 
२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.बी.तौर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


कार्यालयीन आदेश 


श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावे . 


क्र . ब-२ (१ ) / ५१२९/ २०१९ : श्रीमती एस.एस.गवई, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २९ /०६/ २०१९ ते 
०१/ ०७/ २०१९ रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक २८ / ०६ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 
ते दिनांक ०२/ ०७/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


नांदेड , २६ जून , २०१९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


७०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री मंदार प्र . पांडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले . असते . 


वाचा :- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे दिनांक २५/ ०६/ २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . २९ ३३/ २०१९ 
दिनांक २६/०६/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 


भाग-२ 


कार्यालयीन आदेश 


श्री मंदार प्र. पांडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील काम 
श्री.एस.एस.पाटील , दुसरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड 
यांनी पहावे तर जरुरी व तात्कालीक काम श्री . ए.एन.पठाण , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे 


नांदेड , १७ जून , २०१९ . 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


क्र . ब -२ ( १ ) / ५१३०/ २०१९ : श्रीमती एन.एल. गायकवाड, पाचवे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २५/ ०६/ २०१९ व 
२६/०६/ २०१९ या दोन ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन.एल. 
गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा: - श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र क्र . १३८४/ २०१९ दिनांक ११/ ०७/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


श्रीमती एन.एल. गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर,नांदेड यांच्या 

न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार 
श्रीमती एस.एल. तेलगांवकर , सातवे सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड हे पाहतील . 


क्र . ब- २ ( १ ) / ५६९ ५/ २०१९ : श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/ ०७/ २०१ ९ व १२/ ०७/ २०१९ या 
दोन दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्यापुढे दिनांक १३/ ०७/ २०१ ९ व १४/ ०७/ 
२०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टटयांचा फायदा जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर केली आहे . 


नांदेड , २७ जून , २०१ ९ . 


एस.एस. खरात , 


, 


, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर, लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


२७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री मंदार प्र . पांडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर 
यांचे पत्र. क्र . ४०५/ २०१९ , दिनांक १५/ ०६/ २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


०२ 


कार्यालयीन आदेश 


श्री . पी.बी.तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील सह दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावे. 


क्र . ब -२ ( १ ) / ४७७५/ २०१ ९: श्री मंदार प्र . पांडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १८ / ०६/ २०१९ व १ ९/ ०६/ २०१९ या दोन 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित दिनांक १७/ ०६/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २०/ ०६ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , १२ जुलै , २०१९ . 


. 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री मंदार प्र . पांडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ 


७०३ 


२ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- १ जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . ५३२४/ 
२०१९ ,दिनांक ०८ / ०७/ २०१ ९ 
२. श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव 
( बा ) यांचे पत्र . क्र . १०७९/ २०१९ , दिनांक १५/ ०७/ २०१९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) / ५७१०/ २०१९ : श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०७/ २०१ ९ व १२ / 
०७/२०१९ या दोन दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , रजेच्या पुढे रजेच्या 
दिनांक १३.०७.२०१९ व १४/०७/२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टीचा फायदा 
जोडून , दिनांक १५ /०७/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.बी.सोरेकर, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव ( बा ) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर.बी.सोरेकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगांव ( बा ) हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती भीनीइन्बीसात देशमुख, 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 

०२ 
श्रीमती भीनीइन्बीसात देशमुख, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांच्या 

न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज 
स्थायी आदेशान्वये श्रीमती एस.एस.तेलगांवकर, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिले आहे . 
नांदेड , १७ जुलै, २०१ ९ 

दिपक अ . धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


. 


, 


असत्या . 


भाग-२ 
श्रीमती आर.बी.सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,नायगांव 
( बा ) यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री.जी. 
आर . डोरनलपल्ले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नायगांव 
( बा ) यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , १८ जूलै , २०१९ . 

एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


३१ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री.एन.डी.खोसे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड यांचे पत्र 
क्र . ५६१४/२०१९, दि . १६/०७/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब -२ ( १ ) / ५६४३/ २०१ ९ : श्री.एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक १६ /०७/ २०१ ९ व १७ / ०७/ २०१९ या एकूण( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एन.डी.खोसे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री.एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री.के.एन.गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , १६ जुलै , २०१ ९ 

धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


दि . अ . 


. 


३० 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती भीनीइन्बीसात देशमुख, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा दिनांक १५/ ०७ / २०१ ९ रोजीची विनंती अर्ज 
सोबत विहीत नमुन्यातील विशेष रजा मिळणे बाबतचा अर्ज, वैद्यकिय 
प्रमाणपत्र व त्यावरे दिवाणी न्यायालय व . स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन 
क्रमांक ३३०४/ २०१ ९ , दिनांक १६ /०७/ २०१९ . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब-२ ( १ ) /५६७१ / २०१९ : श्रीमती भीनीइन्बीसात देशमुख, ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ७४ ( ५ ) अन्वये दिनांक २४ /०६/ २०१ ९ व 
१४/ ०७/ २०१ ९ या एकूण ( २१ ) दिवसांची विशेष रजा गर्भपात झाल्यामुळे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती भीनीइन्बीसात देशमुख, ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 


३२ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे दिनांक ०८ /०७/ २०१९ रोजीचे पत्र त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन जा . क्र . ३१६३ / 
२०१९ दि . ०८ /०७/२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा 
अर्ज, अर्ज वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब-२ (१ ) / ५७११/ २०१९ :- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २५ / ०६ / २०१९ ते ०५/ ०७/ २०१ ९ 
रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ११ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा 
वैद्यकिय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


७०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ 


पुरवणी 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन.एल. गायकवाड , 
पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ४५२८/ २०१९: - श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांची दिनांक 
०८ व ०९ जुलै , २०१९ ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० नुसार, (रजेमागील दिनांक 
०७ जुलै , २०१९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक ०६ जुलै , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १० जुलै , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


असत्या . 


०२ 


. 


श्रीमती एन.एल. गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन 
कार्यभार स्थायी आदेशान्वये सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री.के.सी.कलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


नांदेड , १८ जुलै, २०१९ 


एस.एस. खरात , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड . 


३३ 


( दोन ) 
श्री.के.सी.कलाल , हे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाच्या दिनांक ०७ 
जुलै, २०१९ रोजीचा कार्यभार हा श्रीमती . ए.एस. बिराजदार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्याकडे 
आणि दिनांक ०८ व ० ९ जुलै, २०१९ रोजीचा कार्यभार हा श्री.व्ही.बी.शेट्टी, 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , ०५ जुलै , २०१९ . 

श्रीमती . एन.एच.मखरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- १ जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश क्र . ५१३०/ 
२०१९ , दिनांक २७/ ०६/ २०१ ९ 


२ . श्रीमती एन.एल. गायकवाड , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे दि . १६/ ०७/ २०१९ रोजीचे पत्र व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या पृष्ठांकन क्र . ३३१४/ २०१ ९, दिनांक 
१६/ ०७ / २०१ ९ 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . प्रशा -२( १ ) ५७१२/ २०१ ९ :- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , पाचवे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड , यांना संदर्भ क्रमांक १ 
मधील आदेशान्वये मंजूर करण्यांत आलेली दिनांक २५/ ०६/ २०१९ व २६ / 
०६/ २०१९ या दोन ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा त्यांच्या संदर्भ क्रमांक २ 
मधील विनंती अन्वये याद्वारे रद्द करण्यांत येते . 


३५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १. श्री.एस.बी.साळुखे, तदर्थ, जिल्हा न्यायाधीश -१ उमरगा 
यांचे पत्र जा.क्र . ७५२/१ ९, दिनांक २८ जून , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


नांदेड , १८ जुलै , २०१ ९ 


एस.एस. खरात , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/४४३९/ २०१९:- श्री.एस.बी.सांळुखे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , उमरगा यांची दिनांक ०३ जुलै , २०१ ९ ते दिनांक ०६ जुलै , 
२०१९ या (०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१, मधील नियम-५० नुसार , (रजेपुढील दिनांक ०७ जुलै , 
२०१९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजुर करण्यात येवून , 
दिनांक ०२ जुलै , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०८ 
जुलै, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


. 


३४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा: - १. श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर, उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र .३५६८/ १९, दिनांक ०४ जुलै,२०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.बी. साळुखे हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१, उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एस.बी. साळूखे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ ७०५ 


( दोन ) 


( दोन ) 


श्री . एस.बी. साळुखे हे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा यांच्या 
न्यायालयाच्या व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
उमरगा यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०३ जुलै , २०१९ ते दिनांक ०६ 
जुलै , २०१९ रोजीपर्यंतचा विशेष कामाचा कार्यभार हा श्रीमती एन.एच.मखरे , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक ०७ जुलै , 
२०१९ रोजीचा विशेष कामाचा कार्यभार हा श्रीमती. आर . जे . राय . 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


श्री . एम.टी.बिलाल, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एस.एस. चव्हाण , 

रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग 
उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ०६ जुलै, २०१९ . 


श्रीमती . एन.एच.मखरे , 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद, 


श्री . एस.बी. साळुखे हे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, उमरगा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व 
त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांच्या 
न्यायालयाचा प्रशासकीय कामाचा कार्यभार हा श्री.एन.के.कारंडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


. 


उस्मानाबाद , ०१ जुलै , २०१ ९ . 


३७ 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १. श्री एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
उमरगा यांचे पत्र जा.क्र .१५८६/ १९, दिनांक ०५ जुलै,२०१९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा) ४४०५/ १९ , दिनांक २९ 
जून , २०१९ , 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


३६ 


आदेश 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- १.श्री . एम.टी.बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा.क्र .१५६५/ १९ , दिनांक ०४ जुलै, २०१९ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ४५७७/ २०१ ९:- श्री . एम.टी.बिलाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उमरगा यांची दिनांक 
०८ व ०९ जुलै, २०१९ ( ०२ ) या दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० नुसार , (रजेमागील 
दिनांक ०७ जुलै, २०१९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येवून , दिनांक ०६ जुलै , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १० जुलै , २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा )/ ४५७६/ २०१९ :- श्री एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, उमरगा यांची 
संदर्भीय आदेश क्र . ०२. अन्वये दिनांक २९ जून , २०१९ ते दिनांक ०१ 
जुलै , २०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची फक्त रजा मंजूर करण्यात येवून , 
दिनांक २८ जून , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ 
जुलै, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात आलेली होती . तसेच श्री . एम.टी. बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , उमरगा यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.ए.डी. पाटील, 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत आलेला होता. 

श्री एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , उमरगा यांचे सदरील रजेचे स्वरुप प्राप्त 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जाहीर करण्यात 
येईल असे संदर्भ क्र . ०२ अन्वये आदेशीत करण्यात आले होत . सदरील 
रजेचा विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज या कार्यालयास प्राप्त झाले 
असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार दिनांक २९ जून , २०१९ ते दिनांक ०१ 
जुलै , २०१९ या ( ०३) तीन दिवसांची आणि दिनांक ०२ जुलै , २०१ ९ या 
( ०१) एक दिवसाची वाढीव रजा एकुण दिनांक २९ जून , २०१९ ते दिनांक 
०२ जुलै , २०१९ या (०४ ) चार दिवसांची उपभोगलेली रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० नुसार , या आदेशान्वये 
अर्जित रजा म्हणून घोषीत करण्यांत येत आहे . 
उस्मानाबाद , ०६ जुलै , २०१ ९. 

श्रीमती . एन.एच.मखरे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम.टी बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उमरगा म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . एम.टी.बिलाल, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


७०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


३८ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ.एस.एस.चव्हाण, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग उमरगा म्हणून 
काम पहातील 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १. श्री.आर.बी. खंदारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . २२८ ९/ १९ , दिनांक ० ९ जुलै , २०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल , संदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


जर सौ.एस.एस.चव्हाण , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 
सौ.एस.एस.चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग उमरगा यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व संदर्भीय आदेश क्र . ०१ 
अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग उमरगा यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . ए . डी.पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , ०९ जुलै , २०१९ 


श्रीमती . आर.जे. राय , 


आदेश 
क्र . काव्यावि/( प्रशा)/४६३६/ २०१८ :- श्री.आर.बी.खंदारे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग तुळजापूर यांची 
दिनांक ९ व १० जुलै , २०१ ९ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१, मधील नियम -५० नुसार , 
मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.बी.खंदारे , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग तुळजापूर म्हणून 
काम पहातील . 

जर श्री आर.बी.खंदारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग,तुळजापूर म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.आर.बी.खंदारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती . एम . पी . जसवंत , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग 
तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो. 
उस्मानाबाद , ०९ जुलै , २०१९ 

श्रीमती . आर.जे. राय , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४० 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा: १ . जिल्हा न्यायालय उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्यावि/ 
( प्रशा)/ ४५२७/ १९ , दिनांक ०५ जुलै, २०१९ . 

२. श्री.ए.एम. पाटणकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . २३६०/१ ९, दिनांक ०८ जुलै , २०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


पहा: 


१ . 


३ ९ 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ ( प्रशा )/ 
४५७७/ १९ , दिनांक ०६ जुलै , २०१९ . 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ (प्रशा)/ ४६०२/ १९ , 
दिनांक ०८ जुलै , २०१ ९ 

३. सौ.एस.एस.चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . १६३३/ १९ , दिनांक ० ९ जुलै , २०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल , संदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 
क्र . काव्यावि/(प्रशा)/ ४५ ९ ७/ २०१९ :- श्री.ए.एम. पाटणकर, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा 
यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली 
दिनांक ०५ जुलै, २०१९ या ( ०१) एक दिवसांची नैमित्तीक रजा रद्द 
करण्यांत येवून , दिनांक ०५ जुलै , २०१९ ते दिनांक ० ९ जुलै , २०१ ९ या 
( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१, मधील नियम -५० नुसार, मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.एम. पाटणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उमरगा म्हणून काम 
पहातील . 


आदेश 


क्र . काव्यावि /( प्रशा )/ ४६२० / २०१९ :- सौ.एस.एस.चव्हाण , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उमरगा 
यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये मंजूर करण्यात आलेली 
दिनांक ०८ जुलै, २०१९ या ( ०१) एक दिवसांची नैमित्तीक रजा रद्द 
करण्यांत येवून , दिनांक ०८ जुलै , २०१९ ते दिनांक १० जुलै , २०१९ या 
( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१, मधील नियम -५० नुसार ,मंजूर करण्यात येते . 


जर श्री.ए.एम. पाटणकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर त्या सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ 


७०७ 


( दोन ) 


४२ 


श्री.ए.एम. पाटणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एन.के.कारंडे , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर द उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १. श्री.जे. डी . वडणे, जिल्हा न्यायाधीश -१ भूम यांचे पत्र जा.क्र . 
१४५५/१९, दिनांक २५ जून , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


. 


उस्मानाबाद , ०८ जुलै , २०१ ९ 

श्रीमती . आर.जे. राय , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


१ . 


क्र.काव्यावि /( प्रशा )/ ४३ ९ ७/ २०१९ :- श्री.जे.डी.वडणे, जिल्हा न्यायाधीश 
१ भूम यांची दिनांक २७ जून , २०१९ ते दिनांक २९ जून , २०१ ९ या (०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम -५० नुसार ,(रजेपुढील दिनांक ३० जून , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २६ 
जून, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०१ जुलै , २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 
येते . 


४१ 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा: 

जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . HKW ( Admin ) 
B.I.V.26/ 3978/ 19 , दिनांक १२ जून , २०१ ९ . 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ ( प्रशा)/ ४१०७/ १ ९ , दिनांक 
१७ जून, २०१९ 

३. श्री.जी.ए.देशपांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३२७७ /१९ , दिनांक १९ जून , २०१९ अन्वये 
सादर केलेली विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 
. सोबत - विहीत नमुन्यातील वैद्यकिय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 
क्र . काव्यावि /(प्रशा )/ ४५९ ८ / २०१८ :- श्री.जी.ए.देशपांडे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद यांची दिनांक १७ व १८ जून , २०१९ या (०२) दोन दिवसांची 
वैद्यकिय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१, मधील नियम ६१ नुसार , मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जी.ए.देशपांडे , हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री.जी.ए.देशपांडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले आहेत . 

( दोन ) 
श्री.जी.ए.देशपांडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व संदर्भीय आदेश क्र . ०१ 
अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . 
२ अन्वये श्री.ए.ए.शिंदे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , ०८ जुलै , २०१ ९ 

श्रीमती . आर.जे. राय , 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.जे. डी.वडणे, जिल्हा न्यायाधीश -१ भूम 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्री.जे. डी.वडणे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.जे. डी . वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१ भूम यांच्या न्यायालयाच्या 
दिनांक २७ जून , २०१ ९ ते दिनांक २९ जून , २०१९ रोजीपर्यंतचा (०३ ) 
तीन दिवसांचा कार्यभार हा श्री . आर.व्ही.उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश-२ , 
भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

श्री.जे. डी . वडणे, जिल्हा न्यायाधीश -१ भूम यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक ३० जून , २०१९ रोजीचा विशेष कामाचा कार्यभार हा श्रीमती 

आर.जे.राय.तदर्थ , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि 
प्रशासकीय कामाचा कार्यभार हा श्री.एस.एस. देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद , २६ जून, २०१९ 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


व 


४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- १. श्री.के.के.खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भूम 
यांचे पत्र जा.क्र . १९ ७९/ १९, दिनांक २० जून , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


७०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ 


पुरवणी 


आदेश 


१७ जुलै,२०१९ रोजीची (०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम ५० नुसार मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम.पी.जयवंत , या सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर म्हणून 
काम पहातील 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ ४२७०/ २०१९ :- श्री.के.के.खोमणे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, भूम यांची दिनांक 
२४ जून , २०१९ ते दिनांक २६ जून , २०१९ या (०३ ) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१, मधील नियम- ५० नुसार , 
(रजेमागील २२ व २३ जुन , २०१९ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवून, दिनांक २१ जून , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २७ जून , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.के.खोमणे, हे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , भूम म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती एम.पी.जयवंत , हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग भूम 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती एम.पी.जयवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाच्या कार्यभार हा श्री आर.बी.खंदारे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , 
ठेवण्यात येतो 
उस्मानाबाद,१५ जुलै , २०१९ 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


. 


जर श्री.के.के.खोमणे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते. 


तुळजापूर यांच्याकडे 


( दोन ) 


४५ 


श्री.के.के.खोमणे , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, भूम यांच्या न्यायालयाच्या दिनांक २२ व २३ 
जून, २०१९ रोजीचा कार्यभार हा श्री . एस.एम.कोळेकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकार , प्र.वर्ग , वाशी यांच्याकडे आणि दिनांक २४ 
जून, २०१९ ते दिनांक २६ जून , २०१९ रोजीचा कार्यभार हा श्री.डी.जी.पटवे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश HKW ( Admin)/ 4036 /19, 
दिनांक १४ जून ,२०१९ . 

२. श्रीमती आर.जे.राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा.क्र . ४८०४/ १९ , दिनांक १२ जुलै , २०१९ रोजी सादर 
केलेला विहित विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


उस्मानाबाद, २१ जून , २०१९ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४४ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- १. श्रीमती एम.पी.जयवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा.क्र . २३५२/१९ , दिनांक १५ जुलै , २०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ४७१४ / २०१९:- श्रीमती आर.जे.राय , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १५ जुलै ,२०१९ ते दिनांक १८ 
जुलै ,२०१९ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम ५० नुसार ( रजेमागील दिनांक १४ 
जुलै , २०१ ९ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह )मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.जे.राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्रीमती आर.जे.राय, या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ४७३२ / २०१९ :- श्रीमती एम.पी.जयवंत , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापूर यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक १५ जुलै,२०१९ ते दिनांक १७ जुलै,२०१९ रोजीचा ( ०३ ) तीन 
कार्यभार हा श्री.आ.बी.खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती 
विचारात घेता श्रीमती एम.पी.जयवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापूर यांची दिनांक १५ जुलै,२०१ ९ ते दिनांक 


( दोन ) 


. 


श्रीमती आर.जे.राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व 
संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४, २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ 


७० ९ 


उस्मानाबाद ,१२ जुलै , २०१९ 


न्यायाधीश-२ उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एम.जी.देशपांडे, 
जिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 


उस्मानाबाद ,१२ जुलै , २०१९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४७ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


४६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : १ . श्री.ए.ए.बाबर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहारा यांचे पत्र जा.क्र . ४९ ८ / १ ९ , दिनांक ०९ एप्रिल, २०१ ९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


पहा : - १ . 


श्री.एम.टी.बिलाल, सह न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरगा 
यांचे पत्र जा.क्र . १६ ९२/ १९, दिनांक ११ जुलै , २०१९ रोजी प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई.मेल . संदेश . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ (प्रशा)/ २६३६ / १ ९ ,दिनांक 
० ९ एप्रिल , २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


३ . श्री.ए.ए.बाबर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, लोहारा 
यांचे पत्र जा . क्र . ७७० /१ ९, दिनांक १९ जुलै, २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील वैद्यकिय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ ४७०६/ २०१९ :- श्री.एम.टी.बिलाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उमरगा यांच्या 
न्यायलयाचा दिनांक १४ जुलै ,२०१९ रोजीपासून ते दिनांक १६ जुलै ,२०१९ 
रोजीपर्यंतचा ( ०३) तीन दिवसांचा कार्यभार हा श्रीमती एस.एस.चव्हाण , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी ,प्र.वर्ग , 
उमरगा यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता श्री.एम.टी.बिलाल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उमरगा 
यांची दिनांक १५ व १६ जुलै,२०१ ९ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम ५० नुसार 
(रजेमागील दिनांक १४ जुलै , २०१९ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह )मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १३ जुलै, २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७ जुलै, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


क्र . काव्यावि /( प्रशा)/ ४६६५/ २०१८ : श्री.ए.ए.बाबर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, लोहारा यांची 
दिनांक ०९ व १० एप्रिल , २०१ ९ या ( ०२) दोन दिवसांची वैद्यकिय 
कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, 
मधील नियम ६१ नुसार , मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.ए.बाबर , हे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी,प्र.वर्ग, लोहारा म्हणून काम पहात 


आहेत . 


जर श्री.ए.ए.बाबर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, लोहारा म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतरश्री.एम.टी.बिलाल ,हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उमरगा म्हणून काम पहातील . 


जर श्री.एम.टी.बिलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उमरगा म्हणून 
कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 
श्री.ए.ए.बाबर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, लोहारा यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये 
श्री.ए.डी.पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग, उमरगा यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , १० जुलै, २०१९ 

श्रीमती.आर.जे . राय , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद. 


( दोन ) 


श्री.एम.टी.बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एस.एस.चव्हाण , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, 
उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


७१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


४८ 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


. 


अधिसुचना 
क्रमांक जिविशा/ सं.ग.म. पालखी/ अधिसुचना/१९-४०५ ९:- ज्याअर्थी 
श्री . गजानन महाराज संस्थान शेगांव यांची पंढरपुर येथे गेलेली पायदळ 
वारी ही दरवर्षी प्रमाणे दि . ० ९/ ०८ / २०१८ रोजी नाव्हा मार्गेसिंदखेडराजा 

बुलडाणा हदीत आगमण होणार आहे . सदर पालखी सोबत मोठया 
संख्येने वारकरी राहणार असुन सिंदखेड राजा शहरातील भाविक भक्त 
मोठया संख्येने हजर राहणार आहेत . त्यामुळेसिंदखेड राजा परिसरात व 
नाव्हा रोडवर भाविकांची गर्दी राहणार आहे. सदर मार्गावर जड वाहनांच्या 
रहदारी - मुळे क्षुल्लक बाबतीवरुन विवादीत परिस्थिती निर्माण होवुन 
कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही 
यास्तव उपस्थित राहणाऱ्या जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी व वाहतुकीच्या 
सुनियमनासाठी या महामार्गावरील वाहतुकीस पर्यायी मार्गाने वळविणे 
क्रमप्राप्त आहे. 


४ ९ 
पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

( सुधारित ) 

अधिसुचना 
क्रमांक जिविशा/ सं.ग.म . पालखी/ अधिसुचना / १९-४०८९ :- ज्याअर्थी 
श्री . गजानन महाराज संस्थान शेगांव यांची पंढरपुर येथे गेलेली पायदळ 
वारी ही दरवर्षी प्रमाणे दि . २९ / ०७/ २०१९ रोजी नाव्हा मार्गेसिंदखेडराजा 
जि . बुलडाणा हद्दीत आगमण होणार आहे. सदरे पालखी सोबत मोठया 
संख्येने वारकरी राहणार असुन सिंदखेड राजा शहरातील भाविक भक्त 
मोठया संख्येने हजर राहणार आहेत . त्यामुळे सिंदखेड राजा परिसरात व 
नाव्हा रोडवर भाविकांची गर्दी राहणार आहे. सदर मार्गावर जड वाहनांच्या 
रहदारी - मुळे क्षुल्लक बाबतीवरुन विवादीत परिस्थिती निर्माण होवुन 
कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही 
यास्तव उपस्थित राहणाऱ्या जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी व वाहतुकीच्या 
सुनियमनासाठी या महामार्गावरील वाहतुकीस पर्यायी मार्गाने वळविणे क्रमप्राप्त 
आहे . 

त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस कायदयाचे कलम ३३ (१ ) सह कलम ३६ 
अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार मी डॉ . दिलीप पाटील- भुजबळ 
पोलीस अधीक्षक , बुलडाणा राज्य महामार्ग क्रमांक -१८६ वरील मेहकर ते 
जालना मार्गेसिंदखेड राजा रोड वरील येणारी व जाणारी 

वाहतुक 

दिनांक 
२ ९ .०७.२०१ ९ सोमवार दिनांक ३० /०७/ २०१९ मंगळवार रोजी पावेतो सकाळी 
०५.०० ते चे २४.०० वाजता पावेतो तसेच दि .०१/ ०८/ २०१९ गुरुवार रोजी 
सकाळी ०५.०० ते २२.०० वा . पावेतो खालील नमुद पर्यायी मार्गाने वळविण्याचे 
आदेश पारीत करीत आहे . 


त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस कायदयाचे कलम ३३ (१ ) सह कलम ३६ 
अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार मी डॉ . दिलीप पाटील- भुजबळ 
पोलीस अधीक्षक , बुलडाणा राज्य महामार्ग क्रमांक -१८६ वरील मेहकर 
ते जालना मार्गे सिंदखेड राजा रोड वरील येणारी व जाणारी वाहतुक 
दिनांक २९ .०७.२०१९ सोमवार रोजी व दिनांक १०/०८/२०१८ मंगळवार 
रोजी पावेतो सकाळी ०५.०० ते चे २४.०० वाजता पावेतो तसेच 
दि . १२.०८.२०१८ गुरुवार रोजी सकाळी ०५.०० ते २२.०० वा . पावेतो 
खालील नमुद पर्यायी मार्गाने वळविण्याचे आदेश पारीत करीत आहे. 


सध्याचा प्रचलित मार्ग 

१. मालेगांव (जिल्हा वाशिम ) 
मेहकर - सुलतानपुर- सिंदखेडराजा 
न्हावा -जालना 

२ . जालना -न्हावा 
सिंदखेडराजा- सुलतानपुर- मेहकर 
मालेगांव (जिल्हा वाशीम ) 


पर्यायी मार्ग 

१. मालेगांव (जिल्हा वाशिम ) 
मेहकर-चिखली- देऊळगांव राजा 
| जालना 

२.जालना- देऊळगांवराजा 
चिखली-मेहकर मालेगांव (जिल्हा 
वाशीम ) 


सध्याचा प्रचलित मार्ग 

पर्यायी मार्ग 
१. मालेगांव (जिल्हा वाशिम ) १. मालेगांव (जिल्हा वाशिम ) 
मेहकर - सुलतानपुर-सिंदखेडराजा | मेहकर -चिखली- देऊळगांव राजा 
न्हावा- जालना 

जालना 
२ . जालना -न्हावा २.जालना- देऊळगांवराजा 
सिंदखेडराजा- सुलतानपुर- मेहकर- चिखली-मेहकर-मालेगांव (जिल्हा 
मालेगांव (जिल्हा वाशीम ) वाशीम ) 


सदरचा आदेश खालील 

नमुद 

वाहने वगळता सर्व प्रकाराच्या वाहनासाठी 
नमुद कालावधी करीता 

लागु राहील . 


सदरचा आदेश खालील नमुद वाहने वगळता सर्व प्रकाराच्या वाहनासाठी 
नमुद कालावधी करीता 

लागु राहील . 


१. सर्व शासकीय वाहने (केंद्रे सरकार/ राज्य सरकार ) 


१. सर्व शासकीय वाहने (केंद्रे सरकार/ राज्य सरकार) 


२. सर्व अति महत्वाच्या / महत्वाच्या व्यक्तीची वाहने 


२. सर्व अति महत्वाच्या / महत्वाच्या व्यक्तीची वाहने 


३. तात्काळ सेवा रुग्णवाहीका , शववाहीनी , अग्नीशामक दलाची वाहने 
व जिवनावश्यक वस्तुची वाहतुक करणारी वाहने इत्यादी. 


३. तात्काळ सेवा रुग्णवाहीका , शववाहीनी , अग्नीशामक दलाची वाहने व 
जिवनावश्यक वस्तुची वाहतुक करणारी वाहने इत्यादी . 


बुलडाणा, १ ९ जुलै , २०१ ९ 


बुलडाणा, २० जुलै, २०१९ 


डॉ . दिलीप पाटील- भुजबळ , 


डॉ . दिलीप पाटील- भुजबळ , 
पोलीस अधीक्षक , बुलडाणा . 


पोलीस अधीक्षक , बुलडाणा. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४, २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १ ९ ४१ 


७११ 


५० 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे 
काम हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम 
( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपविभागीय अधिकारी,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी,बीडयांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत 


आहे . 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१९/ एलएनक्यु/सिआर/ २५/१८ . ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित 
केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक 
जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम 
( १ ) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू 


३ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- घोडका राजुरी ताः- बीड जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ ३७० 

०-२१.७१ 
२ ३६ ९ 

0-०८ 
३६८ 

०-११ 
४ ३६४ 

० - ९ .५० 
५ २८३ 

०-१५ 
६ २७६ 

०-४६ 
७ २५७ 

०-३२ 
२७५ 

0-०६ 
२७० 

0-०५.५० 
१० २६ ९ 

0-०५.५० 
११ २६८ 

0-०५.५० 
१२ २६४ 

०-११.५० 
१३ २६१ 

०-१५ 
२६० 

0-०७.५० 
१५ २५ ९ 

0-०८.५० 
१६ २५५ 

०-२८ 
२४८ 

0-०७.५० 
१८ २४७ 

0-०६.५० 


८ 


९ 


शकते . 


१४ 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


१७ 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


१ ९ 


२४४ 


०-१२ 


२० 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


२१ 


२४३ 
२४३ 
२३८ 


०-१२ 
०-१६ 
०-१६.५० 
0-०४ 


२२ 


२३ 


२४ 


0-०३ 


0-०७ 


२५ 
२६ 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


२३ ९ 
२३४ 
२३६ 
२३५ 
२५६ 
एकुण 


0-०५.५० 
०-१३ 


२७ 


३.२७.२१ 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग 
प्रकल्पाचे विवरण :- नविन रेल्वे मार्ग, 


सामाजिक फायदे : - दळणवळण 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 


( पायाभुत सोयीसुविधा, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- घोडका राजुरी ता . बीड जिल्हा :- बीड 


७१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 


परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ 
प्र.क्र ,३/ अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली 
आहे . 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे .किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . परिशिष्ट ५ 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


लागू नाही. 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड तथा भूसंपादन अधिकारी,बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक : 


.२०१९ 


ठिकाण : बीड 


उपविभागीय अधिकारी, 


बीड . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी ,बीडयांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 

परिशिष्ट १ 


५१ 


. 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव :- शिवणी ता :- बीड जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


क्र .२०१९ / एलएनक्यु/सिआर/ २४/ १८ :- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र मिस / ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ२ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल 
) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम इ 


१ 


५०/१ 


०-२३ 


एकुण 


०.२३ 


अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १ ९ ४१ 


७१३ 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग 


प्रकल्पाचे विवरणः- नविन रेल्वे मार्ग, 


सामाजिक फायदे :- दळणवळण 


( पायाभुत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


गावाचे नांव :- शिवणी ता . बीड जिल्हा:- बीड 


५२ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 
क्र .२०१ ९/ एलएनक्यु/सिआर/ २३ / १८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल 
) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम इ अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३/ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड तथा भूसंपादन अधिकारी ,बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


दिनांक : 


.२०१९ 


ठिकाण : बीड 


उपविभागीय अधिकारी 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 


बीड 


११ 


३ 


७१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९ : श्रावण १७-२३ शके १ ९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय आले आहे. प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या 
अधिकारी,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी ,बीडयांना जिल्हाधिकारी 

आत उपविभागीय अधिकारी बीड तथा भूसंपादन अधिकारी ,बीड यांचे 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
परिशिष्ट १ 

दिनांक : .२०१ ९ 
जमिनीचे वर्णन 

ठिकाण : बीड 
गावाचे नांव :- जरुड ता :- बीड जिल्हा:- बीड 

उपविभागीय अधिकारी , 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 

बीड . 
१ 

०-१२ 
२ १० 

०-११ 
० ९ 0-०.२५० 

५३ 
४ ६७ ०-१४ 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
५ ७५ 

0-०१ 
६ ६६ 

०-५.५० 
७ ६५ 

०-०३ 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
एकुण 

१.२० 

मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 
परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग 

नुसार अधिसुचना 
प्रकल्पाचे विवरण: - नविन रेल्वे मार्ग, 

क्र .२०१८ / एलएनक्यु/ एसआर/ २७/२०१८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक फायदे :- दळणवळण 

महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/सीआर / ७७ / अर 

दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
( पायाभुत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
परिशिष्ट ३ 

मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
गावाचे नांव : - जरुड ता . बीड जिल्हा: - बीड 

सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 

५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी या 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 

कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
लागु नाही . 

मानले जाईल . 
परिशिष्ट ४ 

त्या अर्थी,सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
अनुसूची- चार 

शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 

प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 

करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 

अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण 

जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 
०१/ २०१५/प्र.क्र ,३/ अ-२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
आलेली आहे . 

प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 
परिशिष्ट ५ 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 

देण्यात आला आहे . 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 

असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 

दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात 

हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 


लागू नाही. 


। 


५६२ 


३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४, २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ ७१५ 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 

अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 

अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 

दिनांक : 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर 

/ २०१९ 

ठिकाण : बीड 
कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 

उपविभागीय अधिकारी, 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 

बीड . 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर 
कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 

५४ 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 

मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 

नुसार अधिसुचना 
प्राधिकृत करीत आहे . 

क्र .२०१९ /एलएनक्यु/सिआर/ १२/ १८.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल 
परिशिष्ट १ 

व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४ /सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक 
जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- हिवरापहाडी ता :- जिल्हा:- बीड 

१ ९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 

) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
१ ५६१ 

०-७६ 

व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये 
२ 

०-३५ 

प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
५५८ 

० - ९ ४ 

अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
एकूण 

२-०५ 
परिशिष्ट २ 

५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .१३ हिवरा पहाडी ता.जि.बीड 

कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . १३ 

मानले जाईल . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 

शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .१३ हिवरा पहाडी ता.जि.बीड 

भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 

करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
लागु नाही . 

अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 

प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/प्र.क्र .३ / 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
अ-२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 

निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
परिशिष्ट ५ 

देण्यात आला आहे . 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 

दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 

अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


परिशिष्ट ३ 


अ.क्र . 


लागू नाही . 


लागू नाही . 


७१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१ ९ : श्रावण १७-२३ शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 


करणार नाही. 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर बीड परळी ( वै) नविन रेल्वे मार्ग 
प्रकल्पाचे विवरण:- नविन रेल्वे मार्ग , 
सामाजिक फायदे :- दळणवळण 
( पायाभुत सोयीसुविधा, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव : - ढेकनमोहा ता . बीड जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी,बीड तथा भूसंपादन अधिकारी,बीडयांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव :- ढेकनमोहा ता :- बीड जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे : 
लागू नाही. 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड तथा भूसंपादन अधिकारी ,बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : .२०१९ 
ठिकाण : बीड 

गणेश महाडिक , 
उपविभागीय अधिकारी , 

बीड . 


१ 


४४७ 


०-४७ 


२ 


४५० 


०-२७ 


३ 


४४६ 


०-३९.५० 


४ 


४४४ 


0-०९ .५० 


५ 


४३३ 


0-०५.५० 


६ 


३०६ 


0-०९ 


७ 


३० ९ 


०-६८ 


८ 


३१० 


०-१७ 


a 


३११ 


०-१९ 


एकुण 


२.४१.५० 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १ ९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


१ 


मुख्याधिकारी, जळकोट नगर पंचायत यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो मान्य करुन उक्त योजनेत फेरबदल 
करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनास 
सादर करण्यासाठी ठराव क्र .०८ दि . २५/ ०६/ २०१९ पारित केलेला आहे 


परिशिष्ठ - अ -२ 


सुचना 


जळकोट शहराच्या प्रारुप विकास योजनेमधील फेरबदल / बदलांच्या 
सुचनेचे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
२८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार 
उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल नागरीकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द 
करणे आवश्यक आहे . 


क्र . २८२/ २०१९ / २० :- ज्याअर्थी जळकोट नगर पंचायतीने नियोजन 
प्राधिकरण म्हणुन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 
१९ ६६ चे कलम २६ (१ ) नुसार प्रारुप विकास योजना जळकोट दिनांक 
२६ जुलै , २०१८ ते १ ऑगस्ट २०१८ च्या सुचनेद्ववारे नागरीकांच्या 
हरकती व सुचना मागाविण्यासाठी प्रसिध्द केलेली आहे . सदरील 
सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात औरंगाबाद विभाग पुरवणी भाग १ 
अ मध्ये दिनांक २६ जुलै, ते १ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रसिध्द झालेली 
आहे . 


त्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसुदऱ्यात नियोजन प्राधिकरणाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलाची सुची 
परिशिष्ठ अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे नागारीकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. सदर फेरबदल दर्शविणारा उक्त प्रारुप विकास 
योजनेचा नकाशा खालील नमुद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या 
कार्यालयीन वेळेस ३० दिवसाच्या कालावधीसाठी नागारीकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेला आहे . 


१ . 


मुख्याधिकारी नगर पंचायत , जळकोट 


२ . 


नगर रचनाकार कार्यालय, 

लातूर शाखा लातूर 


पत्ता पत्रकार भवन , तहसिल जवळ , लातूर 


आणि ज्याअर्थी उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व 
हरकतीचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४) नुसार 
स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन 
प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे . 


जळकोट ३० जुलै, २०१ ९ 


मुख्याधिकारी , 
नगर पंचायत जळकोट 


औ . भाग १ - अ -१४ 


३ ९ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ८-१४ , २०१९ : श्रावण १७-२३ शके १९ ४१ ४० 


मुख्याअधिकारी , जळकोट नगर पंचायत यांजकडून 

परिशिष्ठ - अ -२ 

सुचना 
अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची 
सुची 
क्रमांक 

फेरबदल / बदलांचा तपशिल 
जळकोट ते जांब ( बु) च्या शिव पर्यंत रोडच्या दोन्ही 
एम-१ 

बाजूने पुर्वेस २०० मीटर व पश्चिमेस २०० मीटर रहिवास 

भाग ( यलो झोन ) वाढवण्यात यावा . 
एम-२ शहरातील ज्या अर्जदाराने आरक्षणाखालील जमिनीवर पुर्वीचे 

अधिकृत पक्के घर आहेत असे सांगितले आहेत त्या त्या 
आरक्षणातील अर्जदाराने भुमी अभिलेख खात्याकडील 
मोजणीचे पुरावे सादर केल्यानंतर शासनस्तरावर त्यांच्या 
जागेवरील आरक्षण कमी करणे बाबत शासन स्तरावर 
योग्य निर्णय व्हावा . 

जळकोट शहराच्या मध्य भागातून राष्ट्रीय महामार्ग क्र . 
एम -३ 

५० हा जात असल्यामुळे शहरालगत विकास योजनेत 
दाखवलेला रिंग रोड वगळण्यात यावा . 


committee costiuted u /s 28 (4 ) of the said Act, has submitted 
its report to the said planning authority . 
And whereas the said planning authority after considering 
the report submitted by planning committee , accepted it and 
passed Resolution no . 08 dated 25/06/2019 to make 
modifications/ changes to the said plan and to submit the said 
plan for Government u/ s 30 of the said Act. 

And Whereas it is necessary to publish the 
modifications/ Changes made the said plan for inspection of 
the public as per section 28 (4 ) of the said Act. 

Now , therefore the list ofmodifcations/ changes made u / s 
28 (4 ) of the Act by the said planning authority is herby 
published as Appendix - A as per the provisions of said Act for 
information of the public. The said Draft Development plan 
showing the modifications/ Changes is kept open for the in 
spection of the public in the following offices, on working 
days, during hours for a period of 30 days and is also avail 
able on website 

1 . The Chief Officer, Nagar Panchayat, Jalkot 

2 . Town Planner Latur Branch Latur Patrkar Bhavan , Near 
Tahasil, Latur 


Jalkot, Date 30 July , 2019 


The Chief Officer, 
Nagar Panchayat, Jalkot. 


एम-४ 


जळकोट शहरातील कत्तलखान्याचे आरक्षण गट क्र . ७०१ 
वगळून समत्ती दिलेल्या अर्जानुसार गट क्र . ९५४ ( संपूर्ण ) 
मध्ये प्रस्तावित करण्यात यावे. 


CHIEF OFFICER , JALKOT NAGAR PANCHAYAT 

APPENDIX - A - 1 

NOTICE 
List of modifications / Changes made u/ s 28 ( 4 ) of the Act . 


मुख्याधिकारी , 
नगर पंचयात जळकोट . 


INo . 


IM - 1 


Details of modifications/ changes 

200 m yellow Zone is proposed on both sides 
East & West) along Jalkot To Jamb road ( Upto 
jamb shiv ) as shown in plan. 


IM- 2 


CHIEF OFFICER , JALKOT NAGAR PANCHAYAT 

APPENDIX - A - 1 

NOTICE 
Publication of list of modifications / changes Draft 
Development plan of Jalkot u /s 28 (4 ) of Maharashtra 
Regional & Town planning Act, 1966 

No. 282 / 2019-20 .- whereas Jalkot Nagar Panchayat 
being planning Authority, has published the Draft 
Development plan of Shirur Anatpal u / s 26 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and town planning Act. 1966 vide 
notice dated 26 July to 1 August 2018 for inviting 
Suggestions/ Objections frompublic. Thesaid notice is Pub 
lished in Maharashtra Government Gazzette of Aurangabad 
Division Supplement part 1 A Dated 26 July to 1 August 2018 . 

And Whereas after considering the suggestions /objections 
to the said plan received within stipulated period the planning 


As per applicants application there are 
authorized houses constructed in reservation , 
such , reservation should be deleted after 
submission of jointmesurment plan and there 
after such land should be deleted from the 
reservation at Government level. 

The proposed ring road should be deieted as 
National highway No 50 passing through in the 
centre of Jalkot city as shown in plan . 


IM - 3 


IM- 4 


The reservation of Slauther house in gut no 
701 is proposed to be deleted and shifted in 
gut no 954 as per concent of owner as shown 
in plan. 


The Chief Officer, 
Nagar Panchayat, Jalkot. 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNIROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


